मायक्रोस्कोप व धुर फवारणी यंत्राची खरेदी 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 
(शुध्दीपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक खरेदी-२०१८/प्र.क्र.७२/आरोग्य -८ 
गो.ते. रुग्णालय संकुल ,मंत्राळय मुंबई- ४००००१. 
दिनांक - २९ मार्च २०१९. 


वाचा- 
१) शासन निर्णय क्रमांक:-खरेदी २०१८/प्रक्र.9७२/आरोग्य-८ दिनांक २२.३.२०१८. 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय यांचे पत्र क्र-संआसे/साथरोग HPal-&/Binocular 
Microscope खरेदीच्या देयकाच्या फरकाची रक्‍्कम/९६/२०१९, दिनांक २७.३.२०१९. 


प्रस्तावना:- 
शासन निर्णय दिनांक २२.३.२०१८ अन्वये मायक्रोस्कोप यंत्र खरेदी करण्यासाठी 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय यांनी प्रती 


रुपये २२,५००/-प्रमाणे १०० नग करीता रुपये २२,००,०००/- इतके वर्ग केले असून हाफकिन 


महामंडळाने प्रती नग रुपये २४,६६५/-प्रमाणे दर निश्चित करुन कळविले असून एकुण १०० 


नग खरेदीसाठी रुपये २४,६६,५००/- इतक्या रक्कमेतून वर्ग केलेली रक्‍कम रुपये 


२२,००,०००/-इतकी Tad! करुन वाढीव रक्‍कम रुपये २,६६,५००/- इतक्या रक्कमेची 


मंजूरी देण्याची बाब विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय दिनांक २२.३.२०१८ मधील विवरणपत्र अ.क्र.२ मधील प्रती नग 


अंदाजित किंमत या कॉलम मध्ये रुपये २४,६६५/- असे वाचावे व त्यानुसार उर्वरित रक्‍कम 


रुपये २,६६,५००/- इतक्या खर्चास लेखाशिर्ष “२२१०”वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य- 


केंद्र पुरस्कृत योजना राज्य हिस्सा (०१) (४७ राष्ट्रीय हिवताप निर्मूलन कार्यक्रम-२१ पुरवठा व 


सामुग्री (२२१०५१५७) या लेखाशिषार्तगत सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात शिलूक असलेल्या 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक खरेदी-२०१८/प्र.क्र.७२/आरोग्य -८ 


सदर शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 


स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३२८१६०२३१२६१७ असा 


आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by Jamsher Samsher 
Jamsher = 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=cc70f5be589b29aaa447f5cdd15c 
a aa S h eC [| 9826781de5daa02a4ecf339fb1d0559ab9 
d6, 
serialNumber=a92e218ede7b7c9acaa3be 
bal a18f6d46feab420783e12f260504f402b54 
a a V | de8c476, cn=Jamsher Samsher Tadavi 
Date: 2019.04.01 16:24:10 +05'30' 
(ज.स.तडवी) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


) आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. परेल, मुंबई. 
) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
) सह संचालक, आरोग्य सेवा (खरेदीकक्ष)आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
५) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप हत्तीरोग व जळजन्यरोग), पुणे 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

qo) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११) जिल्हा कोषागार अधिकारी पुणे 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


